पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय,क्रमांक: मपुवि-२०२१/ प्र.क्र.३६/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र. १२(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४.१०.२००४. 
२. समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकीर्ण- 
२००१/प्र.क्र. २९८/सां.का.२, दि. २३.३.२००६. 
३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि. १२.०२.२०२०. 
४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. मपुवि-२०२१/प्र.क्र.३६/सां.का.२, 
दि. ०८/०३/२०२१. 
५. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय यांचे पत्र जा.क्र.पुरा.संचा/हंपमु/१०/प्रशा/२०२०/ 
बी-/१७७१,दि. २३.०८.२०२१. 
६. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १०/०८/२०२१. 
शासन निर्णय:- 
या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाळीळ पुराभिळेख संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील ४१ अस्थायी पदे दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधिन क्रमांक ४ 
येथील दि. ०८/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात आली होती. आता संचालक, 
पुराभिलेख संचाळनाळलय यांनी संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये त्यांच्या आस्थापनेवरील ४१ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयानुसार 
वित्त विभागाने अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान केळे आहेत. पुराभिलेख विभागाकडून प्राप्त 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील अटींच्या अधीन राहून पुराभिलेख संचालनालयातील सोबतच्या 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ४१ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग 
करण्यात यावा. 

या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही. 

या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


Ee) 
~~ 


डे 


AN 
~~ 


२. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (00) १०४ BRASH (09) 
(02) पुराभिलेख कार्यालय (२२०५ १७९५) (०१) वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात येईल. वित्त विभाग शासन निर्णय 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२१/ प्र.क्र.३६/सांका.-२. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क.१२ (भाग-२)/२००४/ 
वित्तीय सुधाराणा-१, दि. ४.१०.२००४ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलल्या 
अधिकारानूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२५१५२२२९११२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prasad Mahadeo Mahajan 


P rasad M ah adeo DN: CN = Prasad Mahadeo Mahajan, C = IN, S = 
a Maharashtra, O= Government of Maharashtra, OU = 
Mahajan Date 20210025 165999 0500" 
(प्रसाद महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुबई. 

५. वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी (आस्था,) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पुराभिलेख कार्यालय पुणे / कोल्हापूर/ नागपूर/ औरंगाबाद 
(संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 

८. जिल्हा कोषागार कार्यालय पुणे/ कोल्हापूर/ नागपूर/ औरंगाबाद. 

९. निवड नस्ती.-सां.का.२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२१/ प्र.क्र.३६/सांका.-२. 


पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


शासन निर्णय क्रमांक- मपुवि-२०२१/प्र.क.३६/सां.का.२, दि.२५ ऑगस्ट, २०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र. पद bell मुंब पुण् कोल्हापूर मराठवाडा वद 'एकूण 
पुराभिलेख | पुराळेखा- | पुराळेखागार | पुराळेखागार | पुराळेखागार | अस्थायी 
कार्यालय | गार पुणे | कोल्हापूर औरंगाबाद नागपूर पदे 
१. । सहाय्यक संचालक S-24, रु. ४१८००- शिंगी g १ १ १ ¥ 
RBRR00 
२. | अभिलेखाधिकारी S-2¥, रु. ३८६००- १ | 11 शिका शिक १ 
१२२८०० 
३. । मुख्य छायाचित्रकार | 59-१४, रु. २८६००- १ शशी 11 a ॥ | १ 
१२२८०० 
४. | छायाचित्रकार S-20, रु. २९२००- २ ia ia 11 शां २ 
९२३०० 
५. । संशोधन सहाय्यक $-८, रु. २५५००- १ a 1 a a १ 
८११०० 
६. | अभिलेखपाल 8-८, रु. २५५००- शिश a १ शिका शिंगी १ 
८११०० 
9. a S-C, रु. २५५००- १ | 11 ha 7 g 
C2200 
८. | संकलक $-८, रु. २५५००- १ a oe शकि ॥ १ 
८११०० 
९, | सहाय्यक &-८, रु. २५५००- २ शिरीं 11 | na २ 
छायाचित्रकार ८११०० 
१०. । लिपिक/लिपिक 8-६, रु. १९९००- ष्‌ ण शं शि ण ष्‌ 
टंकलेखक/ ६३२०० 
इंग्रजी टंकलेखक 
११. । अभिलेख परिचर 8-६, रु. १९९००- १ | a 11 a १ 
६२३२०० 
१२. | वरिष्ठ डागडूजीकार | 5-६, रु. १९९००- १ | 11 11 aa 
६२३२०० 
१३. | सहाय्यक S-4, रु. १८०००- २ शि शिका शा शं २ 
पुस्तकबांधक ५६९०० 
१४.  तंत्रज्ञ-मदतनीस 8-६, रु. १९९००- २ शीं a 11 i ॥ २ 
६२३२०० 
१५. | दप्तरी/फायलर/ 5-३, रु. १६६००- डं 11 | १ 1 11 | ष्‌ 
दप्तरबंद ५२४०० 
१६. | 5-३, रु. १६६००- २ | g an a 3 
७२४०० 
१७. भिंग 5-१, रु. १५०००- रि | 1 शिका शकी g 
४७७६०० 
१८. । अभिलेखवाहक 8-९, रु. १५०००- ६ शती र शिका Le ७ 
४७७६०० 
'एकूण प ३३ ष्‌ १ १ डॅश 
Prasad Mahadeo BN ON roe inne ण, 
Mahajan Bote: 2021 08.98 दळ व 
(प्रसाद महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


